महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषि 
महाविद्यालये व संशोधन केंद्राच्या नुतनिकरण / 
बळकटीकरणासाठी / वसतीगृह नुतनिकरण / 
दुरुस्ती, विद्यापीठे निवासस्थाने नुतनिकरण / 
दुरुस्ती, कार्यालयीन इमारतींचे नुतनिकरण 

/ दुरुस्ती, प्रक्षेत्र विकास व परिरक्षण, विद्युत 
नुतनिकरण /दुरुस्ती, पाणी पुरवठा पाईप लाईन 
करणे यासाठी पुरवणी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-१४१७/प्र. क्र.१२४ /७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अे, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल,,२०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक लेखानु-२०१७/ (प्र.क्र.४३/१७)/२-अ, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०१७, 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१७/प्र.क्र.३९//१७/८-अ, 
दिनांक २० एप्रिल, २०१७, 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १८ एप्रिळ,,२०१७ 
६) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, अंदाज-२०१७/ (प्र.क्र. -२/(१७/४३ओ, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१७, 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१७/ (प्र.क्र.३९/१७)/२-अ, 
दिनांक ३१ मे,२०१७, 
८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं/२०१७ - प्र.क्र.३३५/अर्थसकल्प-३, 
दिनांक २९ डिसेंबर,,२०१७ 
९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१८, 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक -२०१८/प्र.क्र.५६/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १७मार्च,२०१८ , 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०१७ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - ६२) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सदर अधिनियमान्वये 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषि महाविद्यालये व संशोधन 
केंद्राच्या नुतनिकरण /बळकटीकरणासाठी / वसतीगृह नुतनिकरण / दुरुस्ती, विद्यापीठे निवास्थाने 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-१४१७/प्र. क्र.१२४ /७-ओ 


नुतनिकरण / दुरुस्ती, कार्यालयीन इमारतींचे नुतनिकरण /दुरुस्ती, प्रक्षेत्र विकास व परिरक्षण, विद्युत 
नुतनिकरण /दुरुस्ती, पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना 
"०१-पीक संवर्धन (२४१५ ००२५)" या उपश्ीर्षांतर्गत "३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या बाबीखाली एकूण 
रु. ५००.०० लक्ष पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर केलेल्या तरतूदी मधून ९०% च्या मर्यादेत रु.४,५०,००,०००/- 
(रुपये चार कोटी पन्नास लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन 
राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती 


१ परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या यादीतील कामांसाठीच सदर निधी खर्च करावा. 

२ सदर निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना 
व प्रचलित निकष तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १८ एप्रिल, २०१७, दिनांक ३० जून, २०१७ व 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१७ च्या परिपत्रकातील अटी व शा्तींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत 
पालन करावे. 

3) उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४) मंजूर अनुदान प्राथम्याने अटळ खर्चावरील बाबींसाठी खर्च करण्यांत यावे. उर्वरीत अनुदान 
विवक्षित दुरुस्ती, सर्वसाधारण व विशोष दुरुस्त्या या क्रमाने खर्ची घालण्यात यावे. 

५ प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

६) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 
वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

७ नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 

८) विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 

९) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर यांनी वरील अधिनियमांतर्गत वरीलप्रमाणे सन २०१७-१८ 
करिता “२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण” या मुख्य ळेखाशिर्षाखाळली “०१ पीक संवर्धन, १२०-इतर 
संस्थांना सहाय्य, (००)(०१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (२४१५ ००२५)” या 
उपशीर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेले रु. ४,५०,००,०००/- (रुपये चार कोटी पन्नास लाख फक्त) इतके 
अनुदान नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही 
करावी. 

१०) या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात पुढील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीमधून भागवावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-१४१७/प्र. क्र.१२४ /७-ओ 


मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 
प्या. ४,५०,००,०००/- | मागणी क्रमांक- डी -३ 
२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
०१, पीक संवर्धन 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य 
(00) (०१) महात्मा HS कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) दत्तमत (२४१५ ००२५) 
११ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ७७/१८/व्यय-१, 
दिनांक २६/०३/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३२८१२५०१५०७०१ असा आहे. हा 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त शिका 
Bharati (91690 (पणी 
Dhuri वा हा ह sata chart res chad 
(भारती दि.धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 

७. उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा लेखा परिक्षा, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक 

११.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१३.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प- १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१५.कक्ष अधिकारी, कार्यासन 21 / Est, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१६.कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-१४१७/प्र. क्र.१२४ /७-ओ 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : मफुवि-१४१७/प्र. क्र.१२४/८-अे, 
दिनांक २८/०३/२०१८ चे परिशिष्ट 
(सन २०१७-१८ मध्ये प्रस्तावित कामे) 


Sr.No. 


NAME OF WORK 


I) RAHURI REGION 


Repair and renovation of P.G.I Mess at Central campus, MPKV, Rahuri 


Renovation of laboratories at P.G.I Mess at Central campus, MPKV, Rahuri 


I) Renovation of FST Wheat Quality laboratories Seminar Hall, HOD Cabin for P.G.I at 
C.C. Rahuri 


11) Renovation of IFDIWM Laboratory for PGI C.C. Rahuri 


II) Renovation of Biochemistry Laboratory room nNo.138, seminar Hall Room No 140, 
Room No.136 for PGI at C.C. MPKV Rahuri 


IV) Renovation of seed Technology lab, Genetic and plant Breeding Lacture hall, 
Conference Hall and M.S. Grillwork for phytoron Lab, Crop, Physiology lab for Botany 
Dept. PGI at CC MPKV Rahuri 


Renovation of laboratories at Dr. ASCAE at CC MPKV Rahuri 


I) Renovation of Thermodynamics Lab for Dr. ASCAE at CC MPKV Rahuri 


If) Renovation of Agriculture crop processing Laboratory at Dr. ASCAE at CC MPKV 
Rahuri 


11) Renovation of Strength of Material lab Dr. ASCAE at CC MPKV Rahuri 


2) PUNE REGION 


Renovation of toilet block of-tech floriculture and Agronomy farm buildings, Renivation 
of roofing and toilt block and other allied items forC and D type quarters at A.C. Pune and 
Renovation of flooring, colouring to NSS office, store shed, Gymnasium hall and raswanti 
at A.C.Pune 


a) Renovation of Toilet Block of HI-Tech floriculture and Agronomy farm building at A 
C Pune 


C) Renovation of Roofing and Toilet blocks and Other allied items for C and D type 
quarters at A C Pune 


Renovation of roofing, colouring to Ist Year students Lecture hall and girls hostel at ATS, 
Manjiri, Dist - Pune 


a)Renovation of roofing, colouring to Ist Year students Lecture hall and girls hostel at 
ATS, Manjiri, Dist - Pune 


b) Repairs & Renovation to Girls Hostel at Agriculture technical school, Manjri Dist Pune 


Repairs and Renovation to Shirname Seminar Hall at A.C.Pune 


Renovation of Hospital building at A.C.Pune 


3) DHULE REGION 


Renovation and repairs of girls Hostel at Agriculture College, Dhule 


Renovation of farmers Gust House at Agriculture College Dhule 


Renovation of drainage line, overhead and ground water tank at Agriculture College, 
Dhule 


Renovation of girls hostel of Agriculture Technical School, at Dhule 


Renovation of girls hostel of Agriculture Technical School, at Jalgaon 


Renovation of old quarter at Oill Seed Research Station, Jalgaon 


4) KOLHAPUR REGION 


Repairs to the Main Water Supply line at College of Agriculture Kolhapur 


Repairs to the Residential Quarter and toilet block of Hostel at ATS Bawada Kolhapur 
Renovation of Filed Libratory, Implemmt She at Shiroli Farm for R.S.J.R.S. Kolhapur 


IL) Repairs and Renovation of Boys and Girls Hostel building at A.T.S Borgaon Dist 
Satara 


Repairs to the office building at ARS Gadhingalaj Dist Kolhapur 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


